वाचा : 


प्रस्तावना :- 


सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सदर मंडळावर शासकीय / अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या 
कलम-६६ अनुसार राज्य सल्लागार मंडळातील 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग-२०१७ / प्र. क्र. ५ (भाग-९) / दि. क. २ 
३१/ ३२/ ३५"एविंग”, तिसरा मजला, मित्तल टॉवर, 
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई- ४०००२१. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४. 


. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन अधिसूचना, क्रमांक : अपंग-२०१७ / 


प्र. क्र. ५ (भाग-६) / अ. क.-२, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१८, 


, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : अपंग-२०१७ / प्र. 


क्र. ५ (भाग-९) / अ. क.-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१८, 


., सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : अपंग-२०१७ / प्र. 


क्र. ५ (भाग-९) / अ. क.-२, दिनांक १६ जानेवारी, २०२०, 


., सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : संकीर्ण-२०२० / प्र. 


क्र. ०८ / समन्वय, दिनांक १७ मार्च, 2020, 


. दिव्यांग कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग-२०१७ /प्र. क्र. ५ (माग-९)/ 


दि. क. २, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२४. 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ Helle कलम ६६ अनुसार दिव्यांगांसंदर्भातील धोरणांबाबत 
राज्य शासनास शिफारशी करण्यासाठी वाचा-१ येथील दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये, 
महाराष्ट्र राज्य सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानंतर वाचा-२ येथील दिनांक ११ 


करण्यात आली. तसेच वाचा-३ येथील दिनांक १६ जानेवारी, २०२० च्या झासन निर्णयान्वये दिव्यांगत्त्वाशी 
संबंधित असणाऱ्या अशासकीय संस्था किंवा अधिसंघ यांचे प्रतिनिधी या गटातील सदस्य श्री. अनिल 
लालवाणी यांचे ऐवजी श्री. विजय विठ्ठल कान्हेकर यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. तथापि, वाचा-४ येथील 
दिनांक १७ मार्च, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये श्री. कान्हेकर यांचे व्यतिरिक्त इतर अशासकीय सदस्यांच्या 


नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच वाचा ५ येथील शासन निर्णयान्वये ३ विधानमंडळ सदस्यांची 


आणि ७ अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१७ / प्र. क्र. ५ (भाग-९) / दि. क. 2 


२. राज्यसल्लागार मंडळातील उर्वरित अशासकीय सदस्यांच्या नेमणूका करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम-६६ च्या उपकलम २ (ई) मधील तरतूदीस 
अनुसरुन खाली नमूद सदस्यांची राज्य सल्लागार मंडळाचे "अशासकीय सदस्य" म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 
२. उक्त अधिनियमातील कलम-६६ च्या उपकलम २ (ई) (i) मधील तरतूदीनुसार दिव्यांग तसेच 
पुनर्वसन या क्षेत्रामधील तज्ञ व्यक्‍तींमधून खालील व्यक्तींची राज्य सल्लागार मंडळाचे “अज्ञासकीय 
सदस्य” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


१. श्रीमती निता देवळालकर, (ठाणे) 

२. श्रीमती निता धवन, (बारामती, पुणे) 
३. त्याचप्रमाणे कलम ६६-च्या उपकलम २ (ई) (i) मधील तरतूदीनुसार जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्त्व 
करण्यासाठी नियुक्‍त करावयाचे अशासकीय सदस्य या गटातून खालील व्यक्तींची राज्य सल्लागार 
मंडळाचे “अशासकीय सदस्य” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


१) श्री. जयसिंग कृष्णरावजी चव्हाण, नागपूर 

२) श्री. हेमंत उर्फ काकासाहेब प्रभाकर दीक्षित, नाशिक 

३) डॉ. भगवान स. चव्हाण, छत्रपती संभाजीनगर 

४) श्री. लक्ष्मणराव भांबेरे, बुलढाणा 
) 
) 


५) श्रीमती संगीता घोरपडे, कोल्हापूर 
६) श्री. सतीश चौरडिया, धुळे, 
४. त्याचप्रमाणे कलम ६६-च्या उपकलम 2 (ई) (iv) मधील तरतूदीनुसार स्टेट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यांचे 
प्रतिनिधीत्त्व करण्यासाठी नियुक्‍त करावयाचे अशासकीय सदस्य या गटातून खालील व्यक्तींची राज्य 
सल्लागार मंडळाचे “अशासकीय सदस्य” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

१) श्री. ललित गांधी 

२) श्री. रवींद्र मानगावे 

३) श्री. करणाकर BET 
प. उपरोक्त सदस्यांचा कालावधी व कार्ये याबाबतच्या अटी व शर्ती ह्या दिनांक २७ फेब्रुवारी, 
२०१८ च्या शासन अधिसूचनेप्रमाणे लागू राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१७ / प्र. क्र. ५ (भाग-९) / दि. क. 2 


६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९१०११३६५५२५३५ असा आहे. तसेच 
सदर झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digit: 


VISHNUDAS 
PUNDLIKRAO GHODKE 5 


(वि. पुं. घोडके) 
उप सचिवमहाराष्ट्र शासन , 
प्रत: 


१ 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

) मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


mn 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य व संसद सदस्य, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव /सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


S 


(३ 


vo 


qo) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे, 

१२) सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१३) सर्व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, 
) 
) 
) 


१४) सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१५) सर्व अशासकीय सदस्य, 
१६) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RH नं. 9, योगक्षेमसमोर, 
वसंतराव नाईक चौक, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४०००२१, 
१७) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश, कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई ४०००२५, 
१८) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रपती भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई ४०००२१, 
१९) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई ४०००२८, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१७ / प्र. क्र. ५ (भाग-९) / दि. क. 2 


२०)बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई ४०००१३, 
२१) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई ४०००१३, 
२२) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३, 
२३) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८, 
२४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


